RNI No . MAHBIL / 2009/ 35574 
Reg . No. MH/ MR/South- 347/ 2014 - 16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक ६] 


शुक्रवार , जुलै १८ , २०१४/ आषाढ २७, शके १९३६ 


[पृष्ठे २, किंमत : रुपये १० .०० 


असाधारण क्रमांक १३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


A 


मपच 


यमा 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


च्या 


जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 
संदर्भ. - सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक विकाअ- २००७/प्र.क्र . ३८१/ ५ , 
दिनांक १ ऑगस्ट २००८ . 

आदेश 
क्रमांक गृह ३६०१ / १/ २०१३ / विकाअ/ नप / नाम / २०१३ , दिनांक २२ मे २०१४ . — जिल्हादंडाधिकारी, जिल्हा सिंधुदुर्ग , ह्या आदेशाद्वारे सिंधुदुर्ग, 
जिल्ह्यातील , मालवण या नगरपरिषदांमधून नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या सदस्यांची पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत 
आहे . ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षाकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल 
तोपर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता 
संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . ही मुदत त्यापूर्वीच संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व 
साहित्य संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे तात्काळ परत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिकारी 
यांची राहील . 
२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

( एक ) साक्षांकनाचे काम . - साक्षांकनासाठी, पडताळणीसाठी किंवा यथास्थित अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन , पडताळणीकिंवा अधिप्रमाणन करणे आणि राज्य शासनाने याबाबत काढलेल्या आदेशानुसार अशा दस्तऐवजांवर त्यांची विहित 
मोहोर उमटविणे व तारखेसह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरीखाली स्वतःचे नावही लिहिणे . 

( दोन) उत्पन्न प्रमाणपत्र देणे. - पालकांचेउत्पन्न इत्यादीबाबत वस्तुस्थितीची पूर्ण पडताळणी केल्यानंतर उत्पन्नविषयक प्रमाणपत्र देणे . 
३. नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी साक्षांकित केलेल्या किंवा उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र दिलेल्यांची माहिती एका 
नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी संबंधीत पोलीस आयुक्त / अधीक्षक / जिल्हाधिकारी यांच्याकडून 
मागणी केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावा . 


भाग एक - अ ( को.वि .पु.) - १३- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै १८ , २०१४/ आषाढ २७, शके १९३६ 


४ . या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची, एखाद्या ठिकाणी शांतता समिती प्रस्थापित करण्यासाठी 
आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील मोहल्ला समिती/ शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त /जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्ती करावी. 

५. या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या “ मानसेवी ” असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामांबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 

६ . प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी 
पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणेदिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणाऱ्या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे. 

अनुसूची 
अनुक्रमांक नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 

पत्ता 

नगरपरिषदेचे नाव 
( १ ) 

( ४ ) 
१ श्री. महेश विश्वनाथ जावकर 

मु . मेढा, ता . मालवण, जि . सिंधुदुर्ग मालवण नगरपरिषद 


( ३ ) 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक २२ मे २०१४ . 


ई. रवींद्रन , 
जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM 
JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 
AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH 

EDITOR: SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


